सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ मार्च, २०२१ 


१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८/ २००९/ उद्योग- 
२, दिनांक ३१/०८/ २००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८/ २००९ / उद्योग- 
२, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
3) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ उद्योग- 
२, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, दिनांक 
२७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान- 
२०१९-२०/ अ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९ 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, दिनांक 
२६/०७/२०१९ 
७) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
वितरण/ २०१९/ ओ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९ 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०१९/ अ-१४६७, दि.१५/११/२०१९ 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०१९/ अ-१३२, दि.२७/०१/२०१९ 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ दावे/ 
२०२०/ अ-३८४, दि.१३/०३/२०२० 
१२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/ अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
१३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 
१४) शासन निर्णय क्र. वापुमा २०२०/प्र.क्र. ०६/उद्योग-२, दि. ०४/०९/२०२०. 
१५) शासन निर्णय क्र. वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.१०४/ उद्योग-२, दि.३०/१२/२०२० 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, 
सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच द्राक्षावर 
आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ दि.१९/१०/२००१ च्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२ 


निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमत: 
विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या Qo Cah मूल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या 
रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबतची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन 
निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (Se व्यवस्थापन) नाशिक विभाग नाशिक, 
राज्यकर सह आयुक्‍त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग पुणे, राज्यकर सह आयुक्‍त (व्हॅट 
व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व त्याअनुषंगाने अतिरिक्‍त 
उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधीन अ.क्र. ०५, ०७, ०८, १० व ११ च्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या अहवालानुसार सद्यस्थितीत शासनाकडे सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वा तत्पूर्वी प्राप्त १७ दावे 
प्रलंबित असून सदर दावे निकाली काढण्याकरीता रुपये ४०,८५,७३,००१/- एवढ्या निधीची आवश्‍यकता आहे. 


२. द्राक्ष उत्पादक शोतक-यांचे दावे संबंधित वाईनरीजकडे प्रलंबित असल्याने ते निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. 
सन २०२०-२१ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपये ८० कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी वित्त विभागाने 
रुपये १५ कोटी एवढा निधी बिडीएस प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधी दि.०४/०९/२०२० 
व दि.३०/१२/२०२० च्या शासननिर्णयान्वये संबंधित वाईन उद्योग घटकांना वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारीत अंदाजामध्ये या योजनेकरीता रुपये ६० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित केला असून, 
वित्त विभागाने त्यांच्या दि.२२/०३/२०२१ रोजीच्या टिप्पणीन्वये सन २०१९-२० मध्ये प्रलंबित असलेले दावे निकाली 
काढण्याकरीता रुपये ४० कोटी एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर योजनेकरीता उपलब्ध 
असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील 
तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शार्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वा तत्पूर्वी शासनास प्राप्त झालेल्या, खालील विवरणपत्रातील 
रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकांना रुपये ४०,००,००,०००/- (रुपये चाळीस कोटी मात्र) इतका 
निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची थकीत | थकीत रकमेपैकी 
क्र. रक्‍कम (रुपये) वितरीत करण्यात 
येणारी रक्‍कम (रुपये) 
1 १_| २ ३ 1 28 =.= | षु 
१ सुला वाईनयार्डस्‌ ०१/१०/२०१७ ते ६,२६,३८,९८४ ६,२६,३८,९८४ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१८ 
२ | ग्रोवर झंपा वाईनयार्डस्‌ लि. ०१/१०/२०१७ ते ३२,४९,७६७ ३२,४९,७६७ 
नाशिक ३१/०३/२०१८ 
३ यॉर्क वाईनरी प्रा.लि.नाशिक ०१/१०/२०१७ ते ३१,४९,८०१ ३१,४९,८०१ 
३१/०३/२०१८ 
8 सुला वाईनयार्डस्‌ प्रा. लि. ०१/०४/२०१८ ते ६,२४,८०,८०६ ६,२४,८०,८०६ 
नाशिक ३०/०९/२०१८ 
५ | Aged cael इंडिया प्रा.लि.मुंबई ०१/१०/२०१७ ते ५३,८१,९१० ५३,८१,९१० 
३१/०३/२०१८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२ 


६ | मोईत हेन्नेसी इंडिया प्रा.लि.मुंब ०१/०४/२०१८ ते ४६,८२,७८५ ४६,८२,७८५ 
३०/०९/२०१८ 
७ | या ी प्रा. लि. नाशिक ०१/०४/२०१८ ते ३८,४५,२८९ ३८,४५,२८९ 
३०/०९/२०१८ 
८ गुड ड्रॉप Toa fos. ०१/०४/२०१८ ६८,७६,४२२ ६८,७६,४२२ 
नाशिक ३०/०९/२०१८ 
९ सुला वाईनयाडस्‌ ०१/१०/२०१८ ते १३,५२,००,४८२ १२,६६,२७,४८१ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१९ 
१० | विनस सेलर्स प्रा.लि.नाऱिक ०१/१०/२०१८ ते ३४,१०,९४६ ३४,१०,९४६ 
३१/०३/२०१९ 
११ | एन.डी.वाईन्स प्रा.लि.नाऱिक ०१/१०/२०१८ ते ४६,१३,१६२ ४६,१३,१६२ 
३१/०३/२०१९ 
१२ मोईत हेन्नेसी इंडीया ०१/१०/२०१८ ते ६५,२५,५२८ ६५,२५,५२८ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०१९ 
१३ गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/१०/२०१८ ते १,२६,९६,२९६ १,२६,९६,२९६ 
लि.नाशिक ३१/०३/२०१९ 
१४ | एन.डी वाईन्स प्रा.लि. नाशिक ०१/०४/२०१९ ते ३०,८३,८२८ ३०,८३,८२८ 
३०/०९/२०१९ 
१५ सुला वाईनयारडस्‌ प्रा.लि. ०१/०४/२०१९ ते ६,९८,६७,९७५ ६,९८,६७,९७५ 
नाशिक ३०/०९/२०१९ 
१६ | फ्रटेली वाईन्स प्रा.लि.नाशिक ०१/०४/२०१९ ते १,७६,२६,१२१ १,७६,२६,१२१ 
३०/०९/२०१९ 
१७ | चरोसा रीज लि. नाशिक ०१/१०/२०१७ ३२,४२,८९९ ३२,४२,८९९ 
३१/०३/२०१८ 
एकूण ४०,८५,७३,००१ ४०,००,००,००० 


३. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन उद्योगास 


प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 

अर्थसंकल्पिय अनुदानातून उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ४०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस कोटी मात्र) एवढ्या 
रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 


५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय 
यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण, मुंबई यांना 
अदा करण्यात यावा. 

६. या शासन ज्ञापनान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र विक्रीकर 
रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वापुमा-२०२०/ प्र.क्र.११५/ उद्योग-२ 


9. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 39/ 2029/ व्यय-१६, दि.२३/०३/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२३११४९२९१३१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vinod Sopanrao Mendhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and 
rt ment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vinod Sopanrao 
5ca5d6a24, 
serialNumber=6caf7eaf9a975c60bd4278cdb26344d74e2548d2175c80ba94 
e Nn h e 6ef0383abe5111, cn=Vinod Sopanrao Mendhe 
Date: 2021.03.23 16:27:56 +05'30' 


(वि.सो.मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 
८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९. राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग, विक्रीकर भवन, विजापूर रोड, सोलापूर. 
१०. राज्यकर सह आयुक्‍त, मोठे करदाते कक्ष-३, वस्तू व सेवा करभवन, माझगाव, मुंबई 
११. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 
१२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 
१३. संबंधित घटक नाशिक/ पुणे/ सोलापूर. 
१४. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 


१५. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


